राज्यातील नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती या नागरी 
स्थानिक संस्थातील पदांच्या आकृतीबंधास 


मान्यता मिळण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ०३२ 
दि. १० फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:-१.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 
२.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.३०१/भाग-१/नवि-१४, दि.२२.०९.२०१७. 
३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.9४/नवि-१४, दि.१७.०६.२०१९. 
५. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.६९/नवि-१४, दि.११.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी व अन्य ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या १०१ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचा व आकृतीबंध/ पदनिर्मितीचा व त्यासाठीच्या वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदानाचा 
प्रस्ताव शासन निर्णय दि.०५.०७.२०१६ अन्वये मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच, नव्याने निर्माण करण्यात 
आलेली पदे भरण्यासाठी निकष विहीत केले आहेत. 

त्याचप्रमाणे, दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.७ मध्ये, यापुढे, नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांच्याकरीता उपरोक्त निकषानुसार आकृतीबंध निश्चित करण्यास व 
अनुषंगाने पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त निकषानुसार यापुढे नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
यांच्याकरीताचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार,संदर्भीय क्र. २ येथील दि.२२.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये २७ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी व आकृतीबंध/पदनिर्मिती व त्यासाठीचे 
वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

तसेच, महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील पदांसाठी नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय प्रमाणनिश्चिती व 
सुधारित आकृतीबंध संदर्भीय क्र. 3 येथील दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्र.१ व ३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संदर्भीय क्र.४ येथील दि.१७.०६.२०१९ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४ 
निर्णयान्वये ७ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी व आकृतीबंध/पदनिर्मिती व त्यासाठीचे वार्षिक 
आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

उपरोक्त दि.०५.०७.२०१६ व दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, 
राज्यातील नवनिर्मित १२ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचा आकृतीबंध निश्चित करणे व अनुषंगाने पदनिर्मिती 
करण्याबाबतचा व सदर पदांच्या वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूरीबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी शासनास सादर केला आहे. तसेच, संदर्भ क्र.५ येथील दि.११.०९.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वच्छता निरीक्षक संवर्गाचा समावेश राज्यस्तरीय संवर्ग पदांमध्ये करण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्गाची पदसंख्या निश्चित 
करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक नगरपरिषद/ नगरपंचायती यांच्याकरीता अधिनियमातील तरतूदीनुसार 
मुख्याधिकारीचे १ पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, नवनिर्मित १२ नगरपरिषद/ नगरपंचायतीपैकी 
१० नगरपरिषद/ नगरपंचायती तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नसल्याने, अद्याप मंजूर नसल्याने मुख्याधिकारी 
गट-ब संवर्गातील १० पदे निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने, १२ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायतीसाठी दि.०५.०७.२०१६ व दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक 
आकृतीबंध निश्चिती व वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूरी तसेच, सफाई कामगारांच्या पदांसाठी वार्षिक 
आवर्ती सहायक अनुदान मंजूरी व मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील १० पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नगर विकास विभागाच्या दि.०५.०७.२०१६ व दि.१२.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार खाली नमूद एकुण १२ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार एकुण ३७९ 


पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात येत असून, त्यासाठीचा रु.१७,६१,७०,६७६/- वार्षिक आवर्ती खर्च 


पुढीलप्रमाणे आहे. 
लोकसंख्या नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे नाव एकुण । एकुण वार्षिक आवर्ती 
प्रस्तावि । सहायक अनुदान रू. 
त पदांची 
संख्या 
१०००१ ते २५००० १. पाली नगरपंचायत, जि.रायगड 283 | 99,02,03,284/- 
(एकुण-९) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४ 


लोकसंख्या 


नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे नाव 


एकुण 
प्रस्तावि 

त पदांची 
संख्या 


एकुण वार्षिक आवर्ती 
सहायक अनुदान रू. 


२. हातकणंगले नगरपंचायत, 
जि.कोल्हापूर 

३. माळेगाव नगरपंचायत, जि.पुणे 

४. देहू नगरपंचायत, जि.पुणे 

५. नातेपुते नगरपंचायत, 
जि.सोलापूर 

६. वैराग नगरपंचायत, जि.सोलापूर 

७. महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत, 
जि.सोलापूर 

८. ढाणकी 
जि.यवतमाळ 

९. तिर्थपूरी 
जि.सोलापूर 


नगरपंचायत, 


नगरपंचायत, 


२५००० पेक्षा जास्त व 
४०००० पेक्षा कमी 
(एकुण-२) 


१.नशिराबाद नगरपरिषद, जि.जळगाव 
२.घुग्घुस नगरपरिषद, जि.नागपूर 


८२ 


3 ’ 9 ८ 9 ८ ९ 9 4 tes २/ = 


४०००० पेक्षा 
(एकुण-१) 


जास्त 


१. अकलूज नगरपरिषद, 
जि.सोलापूर 


& 8 


2, 09,19, 2 48/- 


एकुण 


३७९ 


१७, ६१,७०, ६४६/- 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद १२ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी दि.०५.०७.२०१६ व दि.१२.०२.२०१८ 


रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार लोकसंख्यानिहाय नवनिर्मित एकुण १२ नगरपरिषदा/ 


नगरपंचायतीसाठी सोबतच्या सहपत्र-अ, ब, क व ड मधील ३७९ पदांच्या आकृतीबंधास व त्यासाठीच्या वार्षिक 


आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, एकुण रु.१७,६१,७०,६४६/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक 


अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, सदर १२ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींची लोकसंख्या २,६३,६४९ इतकी असून, दर 


१००० लोकसंख्येमागे १ सफाई कामगाराचे पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, सदर लोकसंख्येनुसार 


२६३ सफाई कामगारांच्या काल्पनिक पदांच्या वेतनापोटी रु.७,४९,८०,२४८/- इतके वार्षिक आवर्ती सहायक 


अनुदान अनुज्ञेय होईल. तथापि, प्रथम टप्प्यात २६३ काल्पनिक पदांऐवजी १३२ एवढ्या सफाई कामगारांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४ 
काल्पनिक पदांच्या वेतनाएवढे म्हणजेच रु.३,७६,३२,६७२/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर 


करण्यात येत आहे. 


४. तसेच, सदर १२ नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील माळेगाव नगरपंचायत, जि.पुणे, देहू नगरपंचायत, 
जि.पुणे, नातेपुते नगरपंचायत, जि.सोलापूर, वैराग नगरपंचायत, जि.सोलापूर, महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत, 
जि.सोलापूर, ढाणकी नगरपंचायत, जि.यवतमाळ, तिर्थपूरी नगरपंचायत, जि.सोलापूर, अकळूज नगरपरिषद, 
जि.सोलापूर, नशिराबाद नगरपरिषद, जि.जळगाव व घुग्घुस नगरपरिषद, जि.नागपूर या नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायती तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नसल्याने, सदर नगरपरिषद/ नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी पदे 
मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे, सदर Io नगरपरिषद/ नगरपंचायतींकरिता मुख्याधिकारी गट-ब या 
संवर्गातील 5-१५ (रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४००) या वेतनश्रेणीतील १० पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 

५. उपरोक्तप्रमाणे, निर्माण करण्यात आलेली पदे दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील विहित 
कार्यपद्धती अवलंबून भरण्याबाबतची कार्यवाही करुन, त्याबाबतच्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल यासंदर्भात दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या समितीकडून दर पंधरवड्यास 
शासनास सादर करावा. 

६. उपरोक्त पदावरील खर्च मागणी क्र.मुख्य लेखाशीर्ष एफ-२, “१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य” (00)(§0) 
जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना सहायक अनुदान (२२१७८०६६) या खाली टाकून सन 
२०२२-२०२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१६४३४८२७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.02.11 17:20:06 +05'30' 
सोबत:-सहपत्र-अ,ब, HAS. (प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४ 


४. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय. 

१०. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१२. मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी. 

१३. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१४. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 

१५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१६. सर्व संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी. 

१७. वित्त विभाग (कार्या.वित्तिय सुधारणा-१/व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने. 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०. महालेखापाल (ले. प अ)/(ले.प.), १ व 2, मुंबई/ नागपूर. 

२१. महासंचाळक, BIT, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

२२. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२१/ प्र.क्र.२०६/ नवि-१४, दि. १० फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे 


सहपत्र-अ 


१०,००१ ते २५००० लोकसंख्या असलेल्या ०९ नगरपंचायतींकरीता मंजूर करावयाच्या पदांचा तपशील. 
(पाली, हातकणंगले, माळेगांव, देहू, नातेपुते,वैराग,महाळुंग-श्रीपूर,ढाणकी,तिर्थपूरी) 
(अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे. 


अ.क्र. पदाचे नाव 1. el श्रेणी पदसंख्या पदसंख्या वार्षिक ख वार्षिक ख 
(९ न.पं.) (९ न.पं.) (९ न.पं.) (९ न.पं.) 
१. लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) ७ ६३ २६,३३,३२३ २,६३,९९,९०७ 
2. ळण चालक/ | ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २०००) १ ९ ४,०९,६५२ ३६,८६,८६८ 
प्रयोगशाळा सहायक 
3. पंप ऑपरेटर/ | ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) 3 २७ ११,२८,५६७ १,०१,५७,१०३ 
बिजतंत्र/ जोडारी 
डॅ. तारतंत्री/ वायरमन ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) १ ९ ३,७६,१८९ ३३,८५,७०१ 
w [Roe | डॅडॅ०-७४४० (ग्रेड पे १३००) ३ २७ ८,५५,२८८ ७६,९७,५९२ 
६. । मुकादम ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १६००) २ १८ ६,२९,६८२ ५६,६७,१३८ 
9. व्हाल्वमन ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १३००) १ ९ २,८५,०९६ २५,६५,८६४ 
'एकुण १८ १६२ ६३,१७,७९७ | ५,६८,६०,१७३ 


१०००१ ते २४,९९९ लोकसंख्या असलेल्या नव्याने स्थापन नगरपंचायतीसाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारित आकृतीबंध. 
(ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 


अ.क्र पदाचे नाव शिळा श्रेणी पदसंख्या | पदसंख्या वार्षिक रख वार्षिक ख 
(९ न.पं.) | (९ न.पं.) (९ न.पं.) (९ न.पं.) 
१, महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य | ९३००-३४८०० १ भ्‌ ७,२३,८२९ ६५,१४,४६१ 
अभियांत्रिको सेवा (श्रेणी-ब) (ग्रेड वेतन-४ 300) 
२. । महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, | ९३००-३४८०० १ ९ ६,६४,२३४० ५९,७९,०६० 
मलनिस्सारण वब स्वच्छता । (ग्रेड वेतन-४२००) 
अभियांत्रिकी सेवा(श्रेणी-क) 
३. | महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल | ९३००-३४८०० २ १८ १३,२८,६८० १,१९,५८,१२० 
ब लेखापरिक्षक (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
४. | महाराष्ट्र नगरपरिषद कर | ९३००-३४८०० २ RC १४,४७,६५९ । १,३०,२८,९३१ 
निर्धारक व प्रशासकोय सेवा | (ग्रेड वेतन-४३००) 
(श्रेणी-ब) 
५. । महाराष्ट्र नगरपरिषद AL | ५२००-२०२०० १ ९ ५,४९,०८० ४९,४१,७२० 
निर्धारक व प्रशासकोय सेवा | (ग्रेड वेतन-२८००) 
(श्रेणी-क) 
६. | महाराष्ट्र नगरपरिषद | ९३००-३४८०० १ ९ ६,६४,३४० ५९,७९,०६० 
नगररचनाकार आणि विकास । (ग्रेड वेतन-४२००) 
सेवा (श्रेणी-क) 
७. । महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता । ५२००-२०२०० १ ९ ५,४९,०८० ४९,४१,७२० 
निरीक्षक सेवा (ग्रेड वेतन-२८००) 
एकुण (ब) ९ ८९ ५,९२,७०,००८| ५,३३,४३,०७२ 
एकुण (अ) १८ १६२ ६३,१७,७९७ | ५,६८,६०,१७३ 
एकुण (अ)--(ब) २७ २४३ ९,२२,४४,८०५ | १९,०२,०३,२४५ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२१/ प्र.क्र.२०६/ नवि-१४, दि. १० फेब्रुबारी, २०२२ सोबतचे 


सहपत्र-ब 
२५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ०२ नगरपरिषदांकरीता मंजूर करावयाच्या पदांचा तपशील. 
(नशिराबाद,घुग्घुस) 
(अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे 
अ.क्र. पदाचे नाव Pee श्रेणी पदसंख्या | पदसंख्या वार्षिक ख वार्षिक ख 
(९ न.पं.) (२ न.पं.) (९ न.पं.) (२ न.पं.) 
2. लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) १० २० ३७,६१,८९० ७५,२३,७८० 
2. ळण चालक/ | ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २०००) १ २ ४,०९,६५२ ८,१९,३०४ 
प्रयोगशाळा सहायक 
३. पंप ऑपरेटर/ | ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) 3 नि ११,२८,५६७ २२,५७,१३४ 
बिजतंत्र/ जोडारी 
a तारतंत्री/ Sa ५२००-२०२०० (TS पे १९००) ३ द ११,२८,५६७ २२,५७,१३४ 
५. [Re | ई४४०-७४४०(ग्रेड पे १३००) 3 द ८,५५,२८८ १७,१०,५७६ 
६. | मुकादम ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १६००) ¥ ८ 82,48, 38¥ २५,१८,७२८ 
9. व्हॉलमन ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १३००) १ २ २,८५,०९६ ५,७०,१९२ 
एकूण (अ) २५ ष्ठ ८८,२८,४२४. | ९,७६,५६,८४८ 


२५००० ते ३९,९९९ लोकसंख्या असलेल्या “क” वर्ग नगरपरिषदांसाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारीत आकृतीबंध. 


(ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 


अ.क्र पदाचे नाव शिक श्रेणी पदसंख्या | पदसंख्या वार्षिक ख वार्षिक ख 
(९ न.पं.) (२ न.पं.) (९ न.पं.) (९ न.पं.) 
१, महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य | ९३००-३४८०० १ २ ७,२३,८२९ १४,४७,६५८ 
अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-ब) (ग्रेड वेतन-४३००) 
२ महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य | ९३००-३४८०० १ २ ६,६४,३४० १३,२८,६८० 
अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
३ महाराष्ट्र नगरपरिषद विद्युत | ९३००-३४८०० १ २ ६,६४,३४० १३,२८,६८० 
अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
डु महाराष्ट्र नगरपरिषद संगणक | ९३००-३४८०० १ २ ६,६४,३४० १३,२८,६८० 
अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
५  । महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, | ९३००-३४८०० १ २ ६,६४,३४० १३,२८,६८० 
मलनिस्सारण व स्वच्छता । (ग्रेड बेतन-४२००) 
अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-क) 
& महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल A | ९३००-३४८०० २ डं १,३२,८६,८० २६,५७,३६० 
लेखापरिक्षक (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
७  । महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक | ९३००-३४८०० २ डं १४,४७,६५९ २८,९५,३१८ 
व प्रशासकोय सेवा (श्रेणी-ब) (ग्रेड वेतन-४३००) 
८ | महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक । ५२००-२०२०० डू ८ २१,९६,३१९ ४३,९२,६३८ 
व प्रशासकोय सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-२८००) 
९ । महाराष्ट्र नगरपरिषद शम ५२००-२०२०० १ २ ५,४९,०८० १०,९८,१६० 
सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-२८००) 
१०. | महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार । ९३००-३४८०० १ २ ६,६४,३४० १३,२८,६८० 
आणि विकास सेवा (श्रेणी-क) (ग्रेड वेतन-४२००) 
१९१  । महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता | ५२००-२०२०० १ २ ५,४९,०८० १०,९८,१६० 
निरीक्षक सेवा (ग्रेड वेतन-२८००) 
एकुण (ब) १६ ३२ १,०१,१६,३४७ | २,०२,३२,६९४ 
'एकुण(अ) २५ ष्ठ ८८,२८,४२४ | WR UE, CVS 
'एकुण (अ)--(ब) ४९ ८२ १,८९,४४,७७९१। ३,७८,८९,५४२ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२१/ प्र.क्र.२०६/ नवि-१४, दि. १० HAART, २०२२ सोबतचे 


सहपत्र-क 
२५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ०१ नगरपरिषदेकरीता मंजूर करावयाच्या पदांचा तपशील. 
(अकलुज) 
(अ)राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे 
अ.क्र. पदाचे नाव Loe Ll श्रेणी 'पदसंख्या वाषिक ख 
(९ न.पं.) (९ न.पं.) 
१. लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) १० ३७,६१,८९० 
2. गाळणी चालक/ प्रयोगशाळा सहायक ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २०००) १ ४,०९,६५२ 
३. | पंप ऑपरेटर/ विजतंत्र/ ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) ३ ११,२८,५६७ 
डॅ. ंत्री/ वायरमन ५२००-२०२०० (ग्रेड पे १९००) ३ ११,२८,५६७ 
ष्‌. शिपाई ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १३००) ३ ८,५५,२८८ 
६. । मुकादम ४४४०-७४४० (ग्रेड पे ५६००) डं १२,५९,३६४ 
9. व्हालमन ४४४०-७४४० (ग्रेड पे १३००) १ २,८५,०९६ 
एकुण (अ) २५ ८८,२८,४२४ 
७५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या “ब” वर्ग नगरपरिषदांसाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारीत 
आकृतीबंध. 
(ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 
अ.क्र पदाचे नाव ॥ को, | श्रेणी पदसंख्या | वार्षिक a 
(९ न.पं.) (९ न.पं.) 
१, महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य अभियांत्रिको सेवा ९३००-३४८०० (ग्रेड बेतन-४४००)| १ ७,८५,७१९ 
(श्रेणी-अ) 
2. महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य अभियांत्रिको सेवा (श्रेणी-ब) | ९३००-३४८०० (ग्रेड AAA-¥300) | २ १४,४७,६५९ 
3. महाराष्ट्र नगरपरिषद स्थापत्य अभियांत्रिको सेवा (श्रेणी-क) । ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४२००) | २ १३,२८,६८० 
a महाराष्ट्र नगरपरिषद विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (श्रेणी-क) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४२००) | १ ६,६४,३४० 
ष्‌. महाराष्ट्र नगरपरिषद संगणक अभियांत्रिकी सेवा ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४२००) | १ ६,६४,३४० 
(श्रेणी-क) 
६. । महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, मलनिस्सारण व स्वच्छता । ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४३००) | १ ७,२३,८२९ 
अभियांत्रिको सेवा(श्रेणी-ब) 
७. । महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल व लेखापरिक्षक (श्रेणी-ब) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४३००) | २ १४,४७,६५९ 
८. | महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल व लेखापरिक्षक (श्रेणी-क) ९३००-३४८०० (ग्रेड बेतन-४२००) | १ ६,६४,३४० 
९. । महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व प्रशासकोय सेवा | ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४४००)| २ १५,७१,४३७ 
(श्रेणी-अ) 
१०. | महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व प्रशासकोय सेवा | ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४३००) | २ १४,४७,६५९ 
(श्रेणी-ब) 
११. | महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व प्रशासकोय सेवा | ५२००-२०२००९(ग्रेड वेतन-२८००) ष्‌ २७, ४५,३९८ 
(श्रेणी-क) 
१२. | महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (श्रेणी-ब) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४३००) | १ ७,२३,८२९ 
१३. | महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (श्रेणी-क) ५२००-२०२००९ग्रेड वेतन-२८००) २ १०,९८,१५९ 
१४. | महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार आणि विकास सेवा | ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४४००)| १ ७,८५,७१९ 
(श्रेणी-अ) 
१५. | महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार आणि विकास सेवा | ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४२००) | २ १३,२८,६८० 
(श्रेणी-क) 
१६ । महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा (श्रेणी-ब) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन-४२००) | १ ७,२३,८२९ 
१७. | महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा (श्रेणी-क) ५२००-२०२००९ग्रेड वेतन-२८००) २ १०,९८,१५९ 
एकुण (ब) | २९ ।९१,९२,४९,४३५ 
एकुण(अ) २५ ८८,२८,४२४ 
WHET (अ)--(ब) | ५४  ।२,८०,७७,८५९ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२१/ प्र.क्र.२०६/ नवि-१४, दि. १० फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे 


सहपत्र-ड 
अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायत/ नगरपरिषद 
१. | रायगड पाली नगरपंचायत 
२. । कोल्हापूर हातकणंगले नगरपंचायत 
३. ।पुणे माळेगांब नगरपंचायत 
देहू नगरपंचायत 
४. । सोलापूर नातेपुते नगरपंचायत 
बैराग नगरपंचायत 


महाळुंग -श्रीपुर नगरपंचायत 


अकलुज नगरपरिषद 
५. | यवतमाळ हाणको नगरपंचायत 
६. ।जालना TR नगरपंचायत 
७. । जळगांव नशिराबाद नगरपरिषद 


८. । नागपूर घुग्घुस नगरपरिषद 


